यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
जालना जिल्हयातील ७२८८ वैयक्तिक 
घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास कार्योत्तर 
मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.३२७/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, 

दिनांक २४/१/२०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ८/१/२०१९. 

3) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ८/३/२०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ११/९/२०१९. 

4) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय 
समिती, जालना यांचे क्रमांक १७८, दिनांक १६.०२.२०२४ रोजीचे प्रशासकीय मान्यता आदेशा. 

६) सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांचे क्रमांक १८२, दिनांक 
१६.०२.२०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ मधील 
तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय 
समिती, जालना यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्हास्तरीय समितीने दि.१६.०२.२०२४ 
रोजीच्या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या जालना जिल्ह्यातील वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 
२. सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ 
करीता जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय 
समिती, जालना यांच्या अध्यक्षतेखाळील जिल्हास्तरीय समितीने दि.१६.०२.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांपैकी खालील तक्त्यात नमूद करण्यात आलेल्या 
जालना जिल्ह्यातील ७२८८ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना कार्योत्तर मान्यता आणि सदरहू लाभार्थ्याकरीता 
प्रति लाभार्थी रु.१.२० लक्ष प्रमाणे रु.८७,४५,६०,०००/- (अक्षरी रुपये सत्याऐंशी कोटी पंचेचाळीस लक्ष साठ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.३२७/योजना-१ 


हजार फक्त) व ४ Cah प्रशासकीय निधी (प्रति घरकुल रु.४८००/- प्रमाणे) रु.३,४९,८२,४००/-(अक्षरी रुपये 
तीन कोटी एकोणपन्नास लक्ष ब्याऐंशी हजार चारशे फक्त) अशा एकूण रु.९०,९५,४२,४००/- (अक्षरी रुपये 
नव्वद कोटी पंच्यात्नव लक्ष बेचाळीस हजार चारशे फक्त) इतक्या निधीस शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदरहू निधीपैकी तूर्त रू.१८,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये अठरा कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यात येत असून उर्वरित निधी या योजनेंतर्गत निधीच्या उपलब्धतेनुसार अदा करण्यात येईल. 


अ. क्र. | तालुका ,१६.०२.२०२४ रोजीच्या प्रशासकोय मान्यता आदेशाती 0 
लाभार्थ्याचा अनुक्रमांक संख्या 
१. बदनापूर १०५० ते ४४७९ ३४३० 
२. अंबड ४४८० ते ६५४८, ६५५६ ते ६८३६, ७२५४ ते ७२९५, २४६२ 
७२३०१ ते ७३०५, ७८१३ ते ७८७५ 

2. भोकरदन ९०९८ ते ९९८९ ८९२ 

४. । जाफ्राबाद ९९९० ते १०४९३ Wow 
एकूण ७२८८ 

३. यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत ७२८८ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना सदरहू 


मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१. जालना जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यापैकी 
फक्‍त वरील तक्त्यात नमूद पात्र लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

२. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 
अशाच व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

3. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच व्यक्तीस लाभ अनुज्ञेय राहील दुसर्‍या AR लाभ 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षाचा SUA GRIST सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 

५. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
HAA राहील. 

६. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 
तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा 
व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास 
अशा व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

७. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.३२७/योजना-१ 


८. जिल्हास्तरीय समितीने संदर्भाधिन शासन निर्णय/श्ुद्धीपत्रकांतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, जालना व सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांची राहील. 

4. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांना “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून आहरित 
करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित यंत्रणेस वितरीत करावी. तसेच, 
कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


द्र जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, UTR चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, जालना व सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांनी सर्व अटी व शतींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. 
तसेच, याकरीता कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


छ. याबाबतचा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 
विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरीता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. याद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापाल व शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


र्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१२१४४१३६२८३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUSHANT SHRIRANG one 1 a cies BACRWARD 


b9a537ffee960f52794a0a12449692545 17ad088cf267eaedf9 
b53f2, postalCode=400032, 


‘Mahi 
K M B H A R serial INumber=SE8A8657AC266FF9154647CC20900A57B2BA9AD3DB088D187 
EBISIF2E1 
Date: 


3, cn=SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR, 
2024.03.12 14:55:50 +0: 


(सु. श्री. PAR) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.३२७/योजना-१ 


२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
१३.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, जालना. 
१४.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१५.प्रादेशिक उपसंचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग(प्रादेशिक), छ.संभाजीनगर. 
१६.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जालना. 

१७.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना. 
१८.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद,जालना. 

१९.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी,जालना. 

२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


